तालुका बीज गुणन केंद्र शिदोड, ता.बीड,जि. 
बीड येथील प्रक्षेत्रावरील सिंमेंट काँक्रीट संरक्षण 
भिंत बांधकाम (डावी बाजू करणे या विकास 
कामाच्या रु.९,९६,०१९/-इतक्या रकमेच्या 
खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wal, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: ताबिके-२०२१/प्र.क्र.१७७/१३ ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा रोड,मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ : १ शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियमन, भाग-२, दि.१७/४/२०१५ 
२)नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८/ (भाग-१४) / का.१४६१, 
दि.११/६/२०१८. 
३)कृषि संचालक (नि.व गु), कृषी आयुक्तालय पत्र क्र.गुनि-१/२/ताबिप्र/अर्थसंकल्प/४२४००/ 
२०२१, दि.२२/१२/२०२१. 
४) कृषि संचालक (नि.व गु.), कृषी आयुक्तालय पत्र क्र.गुनि-१/२/ताबिके शिदोड/३१८५८/ 
२०२३, दि.६/१०/२०२३. 
प्रस्तावना : 
तालुका बीज गुणन केंद्र शिदोड, ता.बीड, जि. बीड येथील प्रक्षेत्रावरील सिंमेट काँक्रीट संरक्षण 
भिंत बांधकाम (डावी बाजू) करणे या विकास कामाच्या रु.९,९६,०१९/- (अक्षरी रुपये नऊ लाख शहाण्णव 
हजार एकोणीस wad ) इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मंजूरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: 

वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ (सुधारणा दिनांक १२/४/२०१५ ) भाग- पहिला, 
उपविभाग ५ अ.क्र.१० परिच्छेद अ.क्र.१३४ नुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिरक्षणासाठी 
ताब्यात नसलेल्या इमारतीच्या सर्वसाधारण दुरुस्ती व विशेष दुरुस्तीस प्रशासकीय (वित्तीय) मान्यता 
देण्याचे अधिकार प्रशासनिक विभागास आहेत. त्याचा वापर करुन शासन तालुका बीज गुणन केंद्र 
शिदोड, ता. बीड जि.बीड येथील प्रक्षेत्रावरील सिमेंट कॉक्रीट रस्ता बांधकाम करणे या विकास कामाच्या 
रु.९,९६,०१९/- (अक्षरी रुपये नऊ लाख शहाण्णव हजार एकोणीस फक्‍त) इतक्या रकमेस प्रशासकीय 
व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. विकास कामाचा तपज्ञील खालील प्रमाणे :- 


अ.क्र. कामाचे नाव रक्‍कम 


a तालुका बीज गुणन be Brats, ता.बीड, जि.बीड येथील | रु.९,९६,०१९/- 
प्रक्षेत्रावरील सिमेंट काँक्रेट संरक्षण भिंत बांधकाम (डावी 
बाजू) 


२. सदरचा खर्च सन २०२३-२४ मध्ये तालुका बीज गुणन केंद्र योजनेत्तर योजना, मागणी क्र.डी-३, 
(०१) (१०३) बी-बीयाणे, (००) (०१) तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१ ) (योजनेत्तर) या 


शासन निर्णय क्रमांकः ताबिके-२०२१/प्र.क्र.१७७/१३ ओ 


लेखाशिर्षातर्गत २७- लहान बांधकामे या बाबीखाली अर्थसंकल्पित तरतुदीतून करण्यास खालील 
अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

अ) अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या साहित्याचे दर व एकात्मिक फलोत्पादन अभियानामधील 
साहित्याचे दर यामध्ये तफावत होणार नाही. तसेच अंदाजपत्रकातील साहित्याचे दर सध्या उपलब्ध 
असलेल्या बाजार भावाप्रमाणे असल्याचे खात्री करुन कार्यवाही करावी. 

ब) एकात्मिक फलोत्पादन अभियान अंतर्गत दिलेल्या मापदंडा व्यतिरिक्त इतर घटक समाविष्ट 
केले असल्यास त्याची स्थानिक परिस्थितीनुसार जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड यांच्या स्तरावरुन 
खात्री करुन कार्यवाही करावी. 

क) बाबनिहाय मंजूर अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च करावा. 

ड) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ (सुधारणा दिनांक १७/४/२०१५ ) मधील तरतूदीचे 
पालन करावे. 

३. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३१०/२०२३/व्यय-१, दिनांक 
७/११/२०२३ रोजीच्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सगंणक सांकेतांक २०२४०१०११६५६०९३८०१ असा आहे. हा 
आदेश डिजिटल साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 
HEMANT ean 


2.5.4.20=1775f5¢28a439e88c4c1 5ab3f88d6a6beb26ad26 


G O RA K H N AT H 75a8c7a7ff397b2e5305303d, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


serialNumber=6756123D309547BB1E152A6AEB6042BDE 


A 4040836DF541FD3620CA87FF8E71CC5, cn=HEMANT 
M H p A N KA R GORAKHNATH MHAPANKAR 


Date: 2024.01.01 16:55:25 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (कृषी), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. संचालक (नि. व गु.) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

३. विभागीय कृषी सहसंचारलक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 

४. जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, बीड 

५. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) /मुंबई / नागपूर. 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/ नागपूर 

७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 

८. संचालक, लेखा व कोषागार,मुंबई 

९. सहसंचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-३२ 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
११. निवडनस्ती (93 ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


